प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा 
अभियान (PM JANMAN)ST केंद्र पुरस्कृत 
योजनेकरिता नवीन लेखाशीर्ष घेणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक आदिम -२०२४/प्र.क्र.१७/ का. १९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 
दिनांक- २६/०३/ २०२४. 
वाचा- 
१. जनजाती कार्य मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. ।॥१०.१८०१५ 
/2¢/2022/ PVTG/Pt/ दिनांक 2/9/2028. 


प्रस्तावना :- 

देशातील आदिम जमातींच्या सर्वागिण विकासाकरिता मा. प्रधानमंत्री महोदय 
यांच्या हस्ते दि.१५ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान 
(PM JANMAN) या योजनेचे कार्यान्वयन करण्यात आले आहे. याकरिता केंद्र शासनाने 
दिनांक २ जानेवारी २०२४ रोजी योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना निर्गमित केल्या आहेत. 
योजनेमध्ये जीवनमान उंचावण्यासाठी अत्यावरयक असलेल्या ११ प्राधान्य क्षेत्रांचा, संबंधित 
९ मंत्रालयीन विभागाद्वारे समावेश करून, आदिम समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचे ध्येय 
ठेवण्यात आले आहे. केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या ११ प्राधान्य क्षेत्रामधील बहुउद्देशीय केंद्र 
व वन धन विकास केंद्र ह्या घटकांची अंमलबजावणी प्रत्यक्ष आदिवासी विकास विभागाकडुन 
करण्यात येत आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता नवीन लेखाशीर्षास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय- 


प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान (PM JANMAN) या १०० टक्के 
केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता पुढीलप्रमाणे स्वतंत्रपणे लेखाशीर्ष घेण्यास 
पुढीलप्रमाणे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


मराठी इंग्रजी 
मागणी टी५ Demand TS 
क्रमांक No 
मुख्य २२२५ अनुसूचित जाती, Major 2225 Welfare of 
लेखाशीर्ष अनुसूचित जमाती, Mead rs 
astes, 
इतर मागासवर्ग व Scheduled 
अल्पसंख्यांक याचे हक की 
— Backward 
© Classes and 
Minorities 
उपमुख्य ०२ अनुसूचित जमातींचे | Sub 02 Welfare 0 
लेखाशीर्ष कल्याण Major Scheduled 
U 
लेखाशीर्ष ल्याण aes ree 


शासन निर्णय क्रमांकः आदिम -२०२४/प्र.क्र.१७/ का. १९ 


गौण शीर्ष ७९६ जनजाती क्षेत्र । Minor 796 Tribal Area 
उपयोजना head Sub Plan 
गट शीर्ष (०१) जनजाती क्षेत्र | Group 01 Tribal Area 
उपयोजना Head Sub Plan 
उप गट शीर्ष | (०१)(७७ | प्रधानमंत्री जनजाती | Sub (01)(77)_| Pradhan 
आदिवासी न्याय महा | 00" ome 
Head Aadivasi Nyay 
अभियान (पीएम Maha Abhiyan 
OTA) (१०० % (PM 
केंद्र JANMAN) 
केंद्र हिस्सा ) eae 
(लेखाशीर्ष entral Share 
(लेखाशीर्ष 2224 100 % ) (CRC 
२८४४) 2225 F844) 


२. सदर शासन निर्णय महालेखापाल, महाराष्ट्र-०१, मुंबई, यांचा अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक सं.ख वि/चा-१/ आदिवासी विकास विभाग/ युओआर-१९०/२०२३-२४/१२०२ दिनांक 
१६/०२/२०२४ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक अनौसंक्र २७६/२०२४/व्यय १४ दि. 
११/०३/२०२४ रोजीच्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करणेत येत आहे. 


३. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी उपरोक्त नमुद लेखाशीर्षाचा वापर करणेत यावा. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"१५/.॥8॥8॥/०५9॥॥॥9.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२६११३८४५४३२४ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by SACHIN SHRIPATI KHANDEKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
-TRIBALDEVELOPMENT DEPARTMEN’ 
2. 


5.4.20=22255a34cff0713981179442f0ceb1 132d8d35bdb843b1 f7aaab 


b21c1c5154, postalCode=400032, 


4al = st 
ialNumber=752F5B5CA7204855AC124E7354BAF19407343EA2B4364 
48745D6FC6F481AF2BA, cn=SACHIN SHRIPATI KHANDEKAR 


2024.03.26 11:48:36 +05'30 


(स. श्री. खांडेकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत माहितीस्तव- 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.४०० ०३२. 
३. मा.मंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय, मुंबई:- Yoo ०३२. 
४. सर्व मा. मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
५. मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास ), मंत्रालय, मुंबई:- Yoo ०३२. 
६. सर्व मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
७. सर्व मा. विधानसभा सदस्य. 
८. सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य. 
९. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
१०.मा. सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आदिम -२०२४/प्र.क्र.१७/ का. १९ 


११.मा. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, 
ग्रामविकास विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१२.मा. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

१३.आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

१४.सर्व उप सचिव/अवर सचिव आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 

१५.निबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, / खंडपीठ नागपूर / खंडपीठ औरंगाबाद. 

१६.आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

१७.सर्व जिल्हाधिकारी. 

१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी विकास महामंडळ मर्या. नाशिक 

१९.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नागपूर / नाशिक/ ठाणे / 
अमरावती. 

२०.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद. 

२१.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

२२.महाळेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

२३.महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

२४.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२६.संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२७.निवडनस्ती (का-१९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


